शासन Beat :- 


कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातून अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
या संवर्गात पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-१२२०/ प्र.क्र. १८२/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०२१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना दिनांक 


९.६.१९८३ च्या अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
(सुधारित dat ART एस-२५ : ७८८००-२०९२००) (असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-३ वेतन बँड रूपये 
१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ७६००/- या वेतनसंरचनेत सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीउपरांत अधीक्षक अभियंता 


(स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | ज्येष्ठता क्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
व दिनांक 
१ 3८-अ श्री. दि. ना. नंदनवार सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
२०.५.२०१५ विभाग, भंडारा अकोला 
२ २१  श्री.अ.ल. पवार दक्षता व गुणनियंत्रण| किनारी अभियंता, वांद्रे, मुंबई 
१७.८.१५ मंडळ, नाशिक 
३ २२  श्री.वि. आ. पाटील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते| सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 
१७.८.१५ विकास संस्था, जळगाव | मंडळ, नाशिक 
४ २३ श्री. सं. सा. माळी न प्रकल्प विभाग, | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१७.८.१५ रत्नागिरी सोलापूर 
षु २४ श्री. शा. पां. कुंभार पुणे महानगर प्रदेश सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१७.८.१५ विकास प्राधिकरण, पुणे कोल्हापूर 
६ २५ श्री. वि. म. भदाण सार्वर्जान बांधकाम| प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 
१७.८.१५ विभाग, मालेगाव, नाशिक | नाशिक 
७ २६ श्री. वि. र. सातपुते मार्ग प्रकल्प विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
१७.८.१५ महाड महामंडळ, मुंबई 
८ २७ श्री. वि. त्रि. ब सहायक मुख्य अभियंता, fF बांधकाम मंडळ, 
१७.८.१५ सा. बां. प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 


नागपूर 


शासन आदेडा HATH: पीओजी-१२२०/ प्र.क्र. १८२/ सेवा-१ 


न 


९ २८ श्री. भ. शं. बाविस्कर महानगर पुणे महानगर प्रदेश विकास 
१७.८.१५ विकास प्राधिकरण, पुणे | प्राधिकरण, पुणे 
१० २९ श्री. सुं. सु. भगत सार्वजनिक बांधकाम| दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, 
१७.८.१५ विभाग, औरंगाबाद औरंगाबाद 
११ ३० श्री. सं. धो. fF बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, पुण 
१७.८.१५ विभाग क्र. १, सोलापूर 
१२ 3१ श्री. रा. उ. वसईकर इमारती बांधकाम विभाग, | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
१७.८.१५ मुलुंड, मुंबई महामंडळ, मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
पुणे) 
१३ 3२ श्री.ध. द. बारवकर महाराष्ट्र राज्य सस्ते| दक्षता पथक मंडळ, पुण 
१७.८.१५ विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
पुणे) 
१४ 38 श्री. प्र. पां.बनगोसावी महाराष्ट्र राज्य सस्ते निक बांधकाम मंडळ, मुंब् 
१७.८.१५ विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
नाशिक) 
१५ ३५ श्री. प्र. प्रे. सोन ग्रा सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व)। ठाणे महानगरपालिका, ठाण 
१७.८.१५ विभाग, नाशिक 
१६ 3६ श्रीमती सु. नि. गायकवाड | पत्तन अभियांत्रिकी राष्ट्रीय महाम मंडळ, 
१७.८.१५ विभाग, कोकण भवन, नवी | कोकणभवन, नवी मुंबई 
मुंबई 
१७ ३3७  श्री.ग. हि. राजपूत सार्वजनिक बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोड, मुंबई 
१७.८.१५ विभाग, जळगांव 
१८ 3८ श्रीमती वि. प्र. वैद्य विशेष प्रकल्प विभाग, | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 
१७.८.१५ अमरावती अमरावती 
१९ 3९ श्री. बा. मा. थोरात सार्वजनिक बांधकाम | राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद 
१७.८.१५ ।(दिव्यांग) विभाग क्र. १, लातूर 
२० ४१ श्रीमती नि. दि. ठाकरे महाराष्ट्र ग्रामिण रस्ते| सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
१७.८.१५ विकास संस्था, नागपूर ।गडचिरोली 
२१ ४२ श्रीमती अ. अ. घ महाराष्ट्र राज्य Wd] महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
१७.८.१५ विकास महामंडळ मर्या., महामंडळ, मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
मुंबई (शिबीर कार्यालय, अमरावती) 
नागपूर) 
२२ ४३ श्रीमती अ.भा. परदेशी ie बांधकाम पोली निर्माण व कल्याण 
१७.८.१५ विभाग क्र.१, ठाणे महामंडळ, मुंबई 
२३ ४४  श्रीमतीसं. ज. सापटण णे खाडी पूल विभाग क्र. निक बांधकाम मंडळ, चेंबूर, 
१७.८.१५ १, नवी मुंबई मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: पीओजी-१२२०/ प्र.क्र. १८२/ सेवा-१ 


२४ ४५ "श्रीमतीव.ध. आरि दक्षता व गुणनियंत्रण महाराष्ट्र राज्य विकास 
१७.८.१५ मंडळ, नाशिक महामंडळ, मुंबई 
२५ ४६ श्री. एस. जी. होख राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण 
१७.८.१५ रत्नागिरी महामंडळ, मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
औरंगाबाद) 
२६ ४७  श्री.मं. सो. राजपूत रि बांधकाम| मुंबई महानगर प्र विकास 
१७.८.१५ विभाग, शहादा, नंदुरबार प्राधिकरण, मुंबई या रिक्‍त पदी 
२७ धट श्री. एन. वाय. General Manager,| WU बढती :- भारतीय राष्ट्रीय 
१७.८.१५ NHAI, New Delhi (शिबीर राजमार्ग प्राधिकरण, नवी दिल्ली 
कार्यालय, नागपूर) यांचे कार्यालयातील ९08७818 
Manager (Tech) या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर 
२८ ४९ श्री. दया. भि. विभुते दक्षता व गुणनियंत्रण अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव, 
१७.८.१५ मंडळ, पुणे सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२९ ५९  श्री.यो.बा. कुलकर्णी सार्वजनिक बांधकाम अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव, 
१७.८.१५ विभाग, नंदुरबार सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३० ६१ श्री. gar निवृत्तीराव बहीर | सार्वजनिक  बांधकाम| पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
१७.८.१५ (उत्तर) विभाग, पुणे महामंडळ, मुंबई 


२. वर नमुद कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या 
अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे : 

i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच Re पिटीडहान स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re far ecu नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. 24.4.2029 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 
पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 

३. वर नमुद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 


करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर 
झाले याबाबत शासनास doser!.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 

५. संबंधित अधिकाऱ्यांना कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या 
आदेझाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा HATH: पीओजी-१२२०/ प्र.क्र. १८२/ सेवा-१ 


अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 


मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

६. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक 
त्वरित शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. विहीत कालावधीत ते रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार त्यांचा रजा अर्ज 
स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात यावी. 
८. अ. क्र. ६, ७, ९, १२, १५, १७, १८, २१, २२ व २४ वरील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदांवर 
नियुक्‍ती / पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या 
परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
९. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 
qo. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११८१७५८५९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pooja Bhaskar Udawant 
Gov 


Pooja Bhaskar cscs 


ernment of Maharashtra, 0 
ent, postalCode=400032, 


2.5.4.20=3a216aeb67842b82e08ea38ee541731 
asi 


0299fd7cb135e0abc12d5ab49, cn=Pooja Bh 
awan Udaewant 


(पुजा उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc “८७ A OO 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


u=Public 


1539527004 
kar 


शासन आदेडा HATH: पीओजी-१२२०/ प्र.क्र. १८२/ सेवा-१ 


"द. आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, I, 


षु. 
६. 


१०. 


११, 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६० 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


३१. 


आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई, 

पोलिस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई, 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / 
नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 

महाव्यवस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नवी दिल्ली, 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 

संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन प्रशा-२, आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, रोख शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


